RNI No. MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग दोन 


वर्ष ३, अंक ४५ ] 


शनिवार , ऑगस्ट २६, २०१७/ भाद्र ४ , शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ७१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण 


जाहीर सूचना 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ६० अन्वये. ) 

क्रमांक कडोंमपा / नरवि / २६१६ 
ज्याअर्थी, कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील सेक्टर क्रमांक ३ ते ७ ची विकास योजना शासनाने दिनांक ४ एप्रिल २०१२ रोजी 
सारभूत स्वरूपाचे फेरबदल ( E.P. SITE ) वगळून मंजूर केली आहे. तसेच उक्त विकास योजनेमधील सारभूत स्वरुपाचे फेरबदलास ( E.P. 
SITE ) शासनाने दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ रोजी मंजुरी प्रदान केलेली आहे 

ज्याअर्थी, महापालिका क्षेत्रामधील विकास योजनेतील प्रस्तावांची प्रभावी अंमलबजावणी करणेकरिता Self Financing Mechanism द्वारे 
परियोजना राबविणे आवश्यक आहे. त्या धर्तीवर महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ५ ९ ते ११२ ( नगररचना परियोजना 
तयार करणे) मधील तरतुदींनुसार उत्तर कल्याण विभागातील मौजे सापाड व वाडेघर या भागाचा टप्प्या -टप्प्याने सुनियोजित विकास करण्याचा 
महापालिकेचा मानस आहे 

ज्याअर्थी, मौजे सापाड व वाडेघर या भागातील प्रथमतः टप्पा -१ ( TOWN PLANNING SCHEME NO . I ) ( क्षेत्र -१६३.८० हेक्टर) या 
क्षेत्राकरिता नगररचना परियोजना ( TOWN PLANNING SCHEME ) राबविणेचे प्रस्तावित आहे . सदर नगररचना परियोजना ( TOWN 
PLANNING SCHEME ) अंतर्गत क्षेत्रामधील जमिनधारकांना त्यांचे मालकीचे भूखंडाचे नियमित आकार करून त्यांचे मूळ क्षेत्राच्या ठराविक 
प्रमाणात प्रस्तावित आराखड्यामधील प्लॉट हस्तांतरित करून उर्वरित क्षेत्राचा सुनियोजित विकास करण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच शासनाकडून 
उक्त परियोजनेच्या मंजूर करण्यात येणाऱ्या मसुद्यानुसार चटईक्षेत्र अनुज्ञेय करण्यात येणार असून त्यायोगे महापालिकेस विविध सोयीसुविधाकरिता 
भूखंड प्राप्त होणार आहेत तसेच पायाभूत सुविधा पुरवणेकामी अधिभार स्वीकारून जमिनमालकांना वाढीव चटई क्षेत्र उपलब्ध करून देण्यात येणार 
असून सदर क्षेत्राकरिता स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली बनविण्याचे प्रस्तावित आहे. उक्त नगररचना परियोजना तयार करण्याचा इरादा घोषित 
करणेस्तव महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ६० अन्वये नियोजन प्राधिकरण म्हणून मा . महासभेने दिनांक २० एप्रिल 
२०१७ रोजी ठराव क्रमांक ०७ नुसार मान्यता दिलेली आहे . 

त्याअर्थी, महापालिका क्षेत्रामधील सर्व नागरिकांना सूचित करण्यात येते की , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ६० 
अन्वये प्रस्तावित प्रारूप नगररचना परियोजना क्रमांक १ ( TOWN PLANNING SCHEME NO . I) मध्ये समाविष्ट करावयाचे क्षेत्र दर्शविणारा 
नकाशा व इतर तपशील सहायक संचालक, नगररचना, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांचेकार्यालयामध्ये निरिक्षणाकरिता उपलब्ध करण्यात 
आलेला आहे . 

पी . वेलरासू, 
ठिकाण : कल्याण, 

आयुक्त , 
दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७. 

कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण. 

( १ ) 
भाग दोन - ७१-१ 


r 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , ऑगस्ट २६, २०१७ / भाद्र ४ , शके १ ९ ३ ९ 


KALYAN -DOMBIVALI MUNICIPAL CORPORATION , KALYAN 


Notice 


( As per the Clause 60 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ) 

No. KDMC/ TPD /2616 


Whereas, the Government of Maharashtra has sanctioned the Development Plan of Sector 3 
to 7 of Kalyan -Dombivali Municipal Corporation on dated 4th April 2012 , excluding the E.P. 
Sites . Also Government of Maharashtra has sanctioned the E.P. sites of Sector 3 to 7 on dated 
4th August 2016 ; 

Whereas , it is found necessary to prepare the Self Financing Mechanism for effective 
implementation of proposals of Development Plan . Accordingly the Northern part of Kalyan , 
comprising of village Sapad and Vadeghar is proposed to be developed in planned manner by 
preparing “ Town Planning Scheme for this area ,as per Clause 59 to 112 of Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 ; 

Whereas , ‘ Town Planning Scheme is proposed to be implemented in 163.80 ha. area of the 
Northern part of Kalyan , comprising of village Sapad and Vadeghar as Scheme- I. The land owners 
in the area of Town Planning Scheme will be allotted regular shape plots in proportion to their 
original holdings , and the balance area will be utilised for various public facilities and roads etc. 
It is also proposed to prepare development regulations for “ Town Planning Scheme ’ area and 
the F.S.I. will be allotted as per the sanction of Government of Maharashtra ; 

And whereas , the Hon . Generalbody of Kalyan -Dombivali Municipal Corporation has passed 
the resolution No. 07 , dated 20th April 2017 for declaring the intention as per Clause 60 of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 , to prepare Town Planning Scheme in 
163.80 ha . Area ( T.P. Scheme-I) of the Northern part of Kalyan , comprising of village Sapad and 
Vadeghar. 


All the citizens are hereby informed that, the plan showing the boundry and other details of 
Draft Town Planning Scheme No. I are displayed at the Office of Assistant Director, Town Planning 
Department, Kalyan - Dombivali Municipal Corporation , for inspection to public . 


Place : Kalyan , 


P. VELRASU , 


Dated 16th August 2017 . 


Commissioner , 
Kalyan -Dombivali Municipal Corporation . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


